मंत्रालय प्रवेशाव्दारावरील VPMS प्रणाली 
राबविण्याकरिता Sumeet Facilities Ltd. 
कंपनीच्या कार्यरत असलेल्या कंत्राटी १८ 
कंत्राटी कर्मचा-यांचे मानधन व सॉफ्टवेअर 
डेव्हलपमेंट खर्च, सॉफ्टवेअर ऑपरेशन 
आणि व्यवस्थापन खर्च याकरिता दिनांक 
०१.०७.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ या 
कालावधीसाठीचे देयक अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निविदा-०५१९/ प्र.क्र.१३५/विशा-४. 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुख्य इमारत, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा:- १. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.निविदा/प्र.क्र.१३५/विजा-४, दिनांक २८ मे, २०१९. 
२. शासन निर्णय क्रमांक : पीईएस ०४१७/ प्र.क्र.१३७/विशा-४, दिनांक ०१ जुले, २०१९. 
३. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.निविदा०५१७/प्र.क्र.१३५/विज्ा-४, 

दिनांक ०६ जुले, २०१९. 

४. शासन निर्णय क्रमांक : पीईएस ०४१७/ प्र.क्र.१३७/विशा-४, दि. २२ जुले, २०१९. 
५. गृह विभाग,शासन शुध्दीपत्रक क्र.निविदा-०५१७/प्र.क्र.१३५/विशा-४, 

दि.०९ ऑगस्ट, २०१९. 
६. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. निविदा०५१७/प्र.क्र.१३५/विज्ञा-४, 

दिनांक ०४ जानेवारी, २०२०. 
७. शासन पत्र क्रमांक:- पीईएस ०४१७/ प्र.क्र.१३७/विशा-४, दि.१२.०८.२०२२. 
८. शासन पत्र क्रमांक:- पीईएस ०४१७/ प्र.क्र.१३७/विशा-४, दि.०६.०९.२०२२. 
९. शासन निर्णय क्रमांक : निविदा-०५१७/ प्र.क्र.१३५/विशा-४ 

दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२२. 
१०. शासन निर्णय क्रमांक : निविदा-०५१७/ प्र.क्र.१३५/विशा-४ 

दिनांक १० जानेवारी, २०२३. 
११. शासन पत्र क्रमांक:- पीईएस ०४१७/ प्र.क्र.१३७/विझा-४, दि.१०.०१.२०२३. 
१२. शासन पत्र क्रमांक:- पीईएस ०४१७/ प्र.क्र.१३७/विझा-४, दि.२४.०४.२०२३. 
१३. मे.सुमित फॅसिलिटिज्‌, पुणे कंपनीचे दिनांक ०१.०२.२०२३ ची ३ देयके. 
१४. मे.सुमित फॅसिलिटिज्‌, पुणे कंपनीचे दिनांक २१.०४.२०२३ ची २ देयके. 
१५. शासन पत्र क्रमांक:- पीईएस ०४१७/ प्र.क्र.१३७/विझा-४, दि.१४.०६.२०२३. 
१६. मे.सुमित फॅसिलिटिज्‌, पुणे कंपनीचे दिनांक २२.०५.२०२३ ची २ देयके. 
१७. मे.सुमित फॅसिलिटिज्‌, पुणे कंपनीचे दिनांक ०९.०६.२०२३ चे १ देयक. 
१८. मे.सुमित फॅसिलिटिज्‌, पुणे कंपनीचे दिनांक ०७.०७.२०२३ चे १ देयक. 
१९. झासन निर्णय क्रमांक : निविदा-०५१७/ प्र.क्र.१३५/विशा-४ 

दिनांक ०१ ऑग्स्ट, २०२२. 
२०. मे.सुमित फॅसिलिटिज्‌, पुणे कंपनीचे दिनांक ०४.०८.२०२३ ची २ देयके. 


शासन निर्णय क्रमांकः निविदा-०५१९/ प्र.क्र.१३५/विशा-४. 


प्रस्तावना :- मंत्रालयात येणा-या अभ्यांगतांना व्हिजिटर पास मॅनेजमेंट सिस्टिम (VPMS) 
प्रणालीव्दारे ऑनलाईन प्रवेशपास देण्याकरिता महा-ऑनलाईन लि. या कंपनीचे कंत्राट 
दिनांक १५ जुलै, २०१९ रोजी संपुष्टात येत असल्याने मंत्रालयात येणा-या अभ्यागतांना 
VPMS प्रणालीव्दारे प्रवेशपास देण्याकरिता सॉफटवेअर व १४ मनुष्यबळ पुरविण्याकरिता on 
line e-tendering ची प्रक्रिया राबविण्यात आली. यामध्ये Sumeet Facilities Ltd. यांनी 
सदर प्रणाली राबविण्याकरिता कमी किमतीची निविदा भरलेली असल्याने, त्यांची सदर 
प्रणाली राबविण्याकरिता निवड करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भ क्र.३ येथील शासन 
निर्णय दिनांक of जुले, २०१९ व संदर्भ क्र.५ येथील शासन शुध्दीपत्रक दिनांक ०९ ऑगस्ट, 
२०१९ अन्वये Sumeet Facilities Ltd. या कंपनीस मंत्रालयात येणा-या अभ्यागतांना VPMS 
प्रणालीव्दारे प्रवेशपास देण्याकरिता दिनांक १६.०८.२०१९ ते दिनांक १५.०८.२०२० या 
कालावधीकरिता सॉफटवेअर व १४ मनुष्यबळ पुरविण्याकरिता कंत्राट देण्यात आले. सदर 
बाबींवर होणा-या खर्चासाठी संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय दिनांक २८ मे, २०१९ अन्वये 
अंदाजित वार्षिक खर्चास यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली आहे. तद्नंतर संदर्भ 
H.& येथील दिनांक ०४.०१.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये vPMS प्रणालीसाठी सध्या 
अस्तित्त्वात असलेल्या प्रवेश खिडक्या व मनुष्यबळात ४ अतिरिक्‍त खिडक्या व मनुष्यबळ 
वाढविण्यास शासन निर्णय दिनांक ०४ जानेवारी, २०२० अन्वये मान्यता देण्यात आली. 
त्यानुसार माहे ऑक्टोबर, २०१९ पासून VPMS प्रणाली राबविण्याकरिता ४ अतिरिक्‍त 
खिडक्यांसाठी ४ अतिरिक्त मनुष्यबळांची सेवा (एकूण १८ मनुष्यबळ) पुरविण्यात येत आहे. 
तसेच सदर शासन निर्णयान्वये मंत्रालयात येणा-या अभ्यागतांना प्रवेशपास देण्याकरिता 
VPMS प्रणाळी राबविण्याकरिता मे.सुमित फॅसिलिटिज लि., पुणे कंपनीच्या कंत्राटास 
करारात नमूद अटी व शार्तीवर ३ वर्षाकरिता (कालावधी दिनांक १६.०८.२०१९ ते दिनांक 
१५.०८.२०२२) मुदतवाढ देणेबाबत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


२. वरीलप्रमाणे मंत्रालयात येणा-या अभ्यांगतांना प्रवेश देण्यासाठी राबविण्यात येत 
असलेल्या VPMS प्रणालीचे मे.सुमित फॅसिलिटिज लि., पुणे या कंपनीस देण्यात आलेले 
कंत्राट दिनांक १५.०८.२०२२ रोजी संपुष्टात आळे आहे. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
व संचालक, मे.सुमित फॅसिलिटिज लि., पुणे यांचे दिनांक २६.०७.२०२२ चे पत्रान्वये मे.सुमित 
फॅसिलिटिज लि., पुणे यांनी दिनांक २१ मार्च, २०२० पासून कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे 
सदर यंत्रणा कार्यान्वित नसल्यामुळे त्यांना काम करण्यासाठी योग्य ती संधी मिळाली 
नसल्याचे कळविले आहे. तसेच सदर VPMS प्रणालीमध्ये अभ्यागतांना मंत्रालय आवारामध्ये 
प्रवेश करणे सोपे व सोईस्कर होण्याकरिता मोबाईल अँपव्दारे पासचे woes करण्याचे 
काम अंतिम टप्यात असल्याचेही सदर पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने 
सदरील कामासाठी मे.सुमित फॅसिलिटिज लि., पुणे या कंपनीस एक वर्षाकरिता मुदत वाढ 
मिळावी, अशी विनंती केली होती. दरम्यानच्या कालावधीत NIC, Delhi Better अधिका- 
यांसोबत केंद्रीय मंत्रालयात राबविण्यात येत असलेल्या अभ्यागत प्रवेशपास प्रणाली जाणून 
घेण्याकरिता ११ जुले, २०२२ रोजी हृकश्राव्य माध्यमाव्दारे (॥॥/0॥9॥ VC) बैठक आयोजित 
करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये NIC, Delhi कडून केंद्र शासनाच्या विविध मंत्रालयात 
अभ्यागत प्रवेशापासाकरिता राबविण्यात येत असलेल्या SWAGATAM या प्रणालीबाबतचे 
सादरीकरण करण्यात आले. तसेच, सदर प्रणाली NIC मार्फत विनामुल्य (Free of cost) 
पुरविण्यात येईल, असेही NIC, Delhi च्या अधिका-यांनी सांगितले. SWAGATAM अभ्यागत 

पृष्ठ ६ पैकी २ 


anes निर्णय क्रमांकः निविदा-०५१९/ प्र.क्र.१३५/विशा-४. 


प्रवेशपास प्रणाळी ही मंत्रालयात येणा-या अभ्यागतांना Weare देण्यासाठी उपयुक्‍त 
असल्याबाबत बैठकीमध्ये उपस्थित अधिका-यांचे एकमत झाले. त्याअनुषंगाने मंत्रालयात 
येणा-या अभ्यांगतांना प्रवेश देण्यासाठी NIC, Delhi यांची SWAGATAM ही प्रणाली 
राबविण्यात यावी. तसेच, केवळ मनुष्यबळ व साधनसामुग्री याकरिता ई-निविदा प्रक्रिया 
राबविण्यात यावी, असे प्रस्तावित करण्यात आले. त्यामुळे VPMS प्रणाळी राबविण्याकरिता 
आव्यक असणारे हार्डवेअर, तांत्रिक सुविधा, उपकरणे, साधनसामुग्री व मनुष्यबळ इ. 
पुरविण्याकरिता खुल्या बाजारातून निविदा मागविण्यात याव्यात असे शासनस्तरावरुन ठरले. 
त्यानुसार निविदा प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. तथापि, सदर निविदा प्रक्रियेस लागणारा 
कालावधी लक्षात घेऊन मे.सुमित फॅसिलिटिज लि., पुणे या कंपनीस वेळावेळी मुदतवाढ 
देण्यात आली असून, सद्य:स्थितीत सदर कंपनीस दिनांक शासन पत्र दिनांक 
१४.०६.२०२३अन्वये दिनांक ३१.०७.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच दिनांक 
०६.०७.२०२३ रोजी नवीन ई-निविदा प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


३. तद्नंतर, मंत्रालयात येणा-या अभ्यागतांना मंत्रालय प्रवेशिका देण्याबाबत 
प्रणालीसाठी आवश्‍यक असलेले मनुष्यबळ व हार्डवेअर, तांत्रिक सुविधा, उपकरणे इ. सर्व 
साधनसामुग्री पुरविणेबाबत ई-निविदा ही महाराष्ट्र शासनाच्या http://mahatenders.gov.in 
च्या संकेतस्थळावर दिनांक ०६.०७.२०२३ रोजी Online पध्दतीने प्रसिध्द करण्यात आली 
होती. त्यानुसार प्राप्त निविदाकारांपैकी तांत्रिक निविदेत पात्र ठरलेल्या निविदाकारांची 
आर्थिक निविदा उघडण्यात आली असून, त्यामध्ये M/s.Sumeet Facilities Ltd कंपनी 
यांची निविदा (_१) असल्याने त्यांची निवड करण्यात आली. सदर निविदेमधील अटी व 
शर्तीनुसार रु.१०,००,०००/- (रुपये दहा लाख फक्त) ची बँक हमी (Bank Guarantee) व 
निविदेतील अटी व शार्ती मान्य असल्याबाबतचे रु.१००/- चे बंधपत्र तात्काळ सादर 
करणेबाबत शासन पत्र दिनांक ०१.०८.२०२३ अन्वये M/s.Sumeet Facilities Ltd कंपनीस 
कळविण्यात आले आहे. 


४. त्याअनुषंगाने M/s.Sumeet Facilities Ltd कंपनीने त्यांच्या दिनांक १०.०८.२०२३ 
च्या पत्रान्वये रु.१०,००,०००/- (रुपये दहा लाख फक्त) ची बँक हमी (Bank Guarantee) व 
निविदेतील अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतचे रु.१००/- चे बंधपत्र सादर केळे. तसेच दिनांक 
१८.०८.२०२३ रोजी करारनामा सादर केला आहे. त्यास अनुसरुन झासनाच्या दिनांक 
२३.०८.२०२३ च्या कार्यारंभ आदेशान्वये मंत्रालय व नवीन प्रशासकीय भवन येथे प्रवेशा 
करणा-या अभ्यांगतांना प्रवेशपास देण्यासाठी आवश्‍यक असलेले मनुष्यबळ व हार्डवेअर, 
तांत्रिक सुविधा, उपकरणे इ. सर्व साधनसामुग्री पुरविण्यासाठी दिनांक ०१.०९.२०२३ ते 
दिनांक ३१.०८.२०२६ (एकूण ३ वर्षे) या कालावधीकरिता न्युनतम सेवापुरवठादार म्हणून 
M/s.Sumeet Facilities Ltd कंपनीची निवड करण्यात आली. त्यामुळे मे.सुमित 
फॅसिलिटिज्‌ लि.,पुणे या कंपनीच्या करारास पूर्वी दिनांक ३१.०७.२०२३ पर्यंत दिलेल्या 
मुदतीत वाढ करुन दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणे आवश्‍यक असल्याने शासन 
पत्र दिनांक ०६.०९.२०२३ अन्वये मे.सुमित फॅसिलिटिज्‌ लि.,पुणे या कंपनीच्या कंत्राटास 
दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविदा-०५१९/ प्र.क्र.१३५/विशा-४. 


५. यापूर्वी शासन निर्णय दिनांक ११.११.२०२२ अन्वये दिनांक १८.०५.२०२२ ते 
दि.३०.०६.२०२२ या कालावधीसाठीच्या देयकांस, शासन निर्णय दिनांक १०.०१.२०२३ अन्वये 
दिनांक ०१.०७.२०२२ ते दि.३०.०९.२०२२ या कालावधीसाठीच्या देयकांस, शासन निर्णय 
दिनांक ०४.०५.२०२३ अन्वये दिनांक ०१.१०.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ या 
कालावधीसाठीच्या देयकांस व शासन निर्णय दिनांक ०१.०८.२०२३ अन्वये दिनांक 
०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३०.०६.२०२३ या कालावधीसाठीच्या देयकांस शासन स्तरावरुन 
मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


६. त्याअनुषंगाने संदर्भ क्र.२० येथील मे.सुमित फॅसिलिटिज लि., पुणे यांनी त्यांच्या 
कंपनीतर्फे कार्यरत असलेल्या १८ कंत्राटी यांनी दिनांक ०१.०७.२०२३ ते दिनांक 
३१.०८.२०२३ या कालावधीसाठी केलेल्या कामाचे मानधन, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट खर्च, 
सॉफ्टवेअर saat आणि व्यवस्थापन खर्च यासाठी येणा-या खर्चापोटी रु.१९,७२,४५०/- 
(रुपये एकोणीस लक्ष बाहत्तर हजार DR पन्नास फक्त) इतक्या रकमेचे देयक मानधन अदा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने खालीप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला 
आहे. 


शासन निर्णय:- 


मंत्रालयात येणा-या अभ्यांगतांना प्रवेशपास देण्याकरिता व्हिजिटर पास मॅनेजमेंट 
सिस्टिम (VPMS) प्रणाली राबविण्याकरिता Sumeet Facilities Ltd. यांना कंत्राट देण्यात 
आले आहे. याकरिता पुरविण्यात येणारे सॉफ्टवेअर सदर कंपनीमार्फत विना:शुल्क 
पुरविण्यात येणार आहे. त्यामुळे सदर कंपनी अंतर्गत कार्यरत १८ कंत्राटी कर्मचा-यांचे 
मानधन व सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट खर्च, सॉफ्टवेअर ऑपरेशन आणि व्यवस्थापन खर्च 
यासाठी येणा-या खर्चापोटी खालील तक्त्यांत दर्शविल्याप्रमाणे दिनांक ०१.०७.२०२३ ते 
दिनांक ३१.०८.२०२३ या कालावधीतील सेवेसाठी येणा-या रु.१९,७२,४५०/- (रुपये 
एकोणीस लक्ष बाहत्तर हजार चारशे पन्नास फक्त) इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


VPMS Bill for the period of 09.019.23 to ३१.०७.२३ 


Sr. Particular Qty. Rate Amount 
No. 


A |Providing Operarors for] 48Nos. | Rs.9¥,&34/- | Rs.2,08,080/- 
VPMS for the period of 
09.019.23 to 30.019.23 


| Providing Operarors _ for ४ Nos. Rs.98,&34/- Rs.42,4vo/- 
VPMS for the period of 
09,019.23 to 30.09.23 


C_ | Software Development Rs.94,000/- Rs.94,000/- 
Expenses 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविदा-०५१९/ प्र.क्र.१३५/विशा-४. 


[132 | Software Operating & Maint. Rs.4,00,000/- 
Expenses 
Sub-Total (A+B+C+D) _ Rs.0,9¢,830/- | 
90% Service Charge (on Rs.49,349/- 
B+C+D only) 
G_ | Total (E+F) Rs.€,34,028/- 
H | CGST 8% + SGST 8% Rs.9,4°,889/- 
aa Grand Total 15.९,८६,२२५/- 


VPMS Bill for the period of 09.02.23 to ३१.०८.२३ 


Sr. Particular Qty. Rate Amount 
No. 


A | Providing Operarors for] 948Nos. | Rs.98,&34/- | Rs.2,0¥,¢80/- 
VPMS for the period of 
09.02.23 to 39.02.23 


| Providing Operarors for} ®&Nos. Rs.98,&34/- Rs.4¢,4vo/- 
VPMS for the period of 
09.02.23 to 39.02.23 


C | Software Development Rs.94,000/- Rs.94,000/- 
Expenses 

ia Software Operating & Maint. Rs.4,00,000/- 
Expenses 
Sub-Total (A+B+C+D) Rs.9,92,830/- 
90% Service Charge (on Rs.49,34%/- 
B+C+D only) 

G_ | Total (E+F) Rs.2,34,028/- 

H | CGST 8% + SGST 8% Rs.9,4°,889/- 

Ea Grand Total 15.९,८६,२२५/- 


२. सदर बाबीवर होणारा खर्च गृह विभाग मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस, (०२) (०१) शहर 
पोलीस आस्थापना, (२०५५००९७) ५०-इतर खर्च- दत्तमत या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. याकरिता पोलीस आयुक्त, मुंबई यांना नियंत्रण प्राधिकारी म्हणून आणि त्यांच्या 
कार्यालयातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 

४.  Sumeet Facilities Ltd. या कंपनीसोबत नियमानुसार करार करण्यात आला आहे. 
सदर कराराच्या अटी व शरर्तीचा भंग होणार नाही याची दक्षता त्यांना घ्यावी लागेल. अटी व 
TATA भंग झाल्यास, सदर कंत्राट रद्द करण्याचे अधिकार शासनाचे राहतील. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः निविदा-०५१९/ प्र.क्र.१३५/विशा-४. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, 
दिनांक २०.०४.२०१६ अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या पूर्ण अधिकारात निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

६. सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०२४०२०९१२१७५२४७२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by PRAVIN SAHEBRAO DHIKALE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=6d1bb8a730bc70c2cbcd0b01bab78ae1 7bc67 1feb580bcb 
bcd692fb0650b8855, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


DHIKALE 0000101111 
(प्रविण सा. ढिकले) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
2) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
३) पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा, मंत्रालय, मुंबई 
४) मे.सुमित फॅसिलिटिज लि., सुमित हाऊस, २ रा मजला, प्लॉट नं.६४/२१, डी-॥, 


एम.आय.डी.सी., चिंचवड, पुणे-४११ ०१९. 
५) महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
६) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
७) अधिदान व लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


८) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९) वित्त विभाग (विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कार्यासन बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती- विज्ञा-४, गृह विभाग. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


